RNI No. MAHBIL / 2009/ 31748 
Reg. No .MH /MR /South - 324 / 2013 – 15 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग 


वर्ष ५, अंक ८४] 


शुक्रवार , फेब्रुवारी १४ , २०१४ /माघ २५, शके १९३५ 


[ पृष्ठे ८, किंमत : रुपये २६. ०० 


असाधारण क्रमांक २६ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण आणि 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम यांखालील ( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आदेश व अधिसूचना यांव्यतिरिक्त ) 

आदेश व अधिसूचना . 


नगरविकास विभाग , 
नवीन मंत्रालय , ४ था माळा, जी . टी . हॉस्पीटल परिसर , मुंबई- ४०० ००१, दिनांक १४ फेब्रुवारी , २०१४ . 

अधिसूचना 


महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ . 

___ क्रमांक एमयुएम- ११०९ / रामं . ४६८ /प्र. क्र .६ / नवि -१७. - ज्याअर्थी महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , 
१९६५ चा चाळीस ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा करण्यात आला आहे ) याच्या कलम ३ चे पोट - कलम ( ३) व कलम ६ 
चे पोट- कलम ( २) अन्वये काढण्यात आलेली व महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - अ मध्य उप विभाग , दिनांक २५ ऑक्टोबर 
२०११ मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेली शासकीय उद्घोषणा, नगर विकास विभाग, क्रमांक एमयुएम - ११०९ / रामं . ४६८ / प्र. क्र . ६ / नवि-१७, दिनांक 
२५ ऑक्टोबर २०११ द्वारे, महाराष्ट्र शासनाने नाशिक जिल्ह्यातील त्रिबंक नगरपरिषदेच्या क्षेत्राच्या हद्दीत यासोबत जोडलेल्या अनुसूची अ मध्ये 
विनिर्दिष्ट केलेली क्षेत्र ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त क्षेत्र असा करण्यात आला आहे ) समाविष्ट करता यावेम्हणून फेरफार करण्याचा आपला 
इरादा जाहीर केलेला होता . 

आणि ज्याअर्थी, उक्त उद्घोषणेमध्ये विहीत केलेल्या कालावधीत उक्त प्रस्तावाच्या बाबतीत जी हरकत नाशिकचेजिल्हाधिकारी यांच्याकडे 
आली होती ती हरकत जिल्हाधिकारी , नाशिक यांनी विहीत मुदतीत प्राप्त न झाल्याने निकाली काढून महाराष्ट्र शासनास पत्र क्र . कक्ष- २/ नपा- २ / 
३११/ १२, दिनांक २ एप्रिल २०१२ अन्वये कळविलेले असल्याने महाराष्ट्र शासनाच्या मते अपुरी व अवैध ठरविलेली होती. 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ६ च्या पोट - कलम ( १) च्या परंतुकाद्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने त्रिबंक 
नगरपरिषद व इतर संबंधित स्थानिक प्राधिकरणे यांच्याशी विचारविनिमय केलेला आहे. त्याअर्थी आता, उक्त अधिनियमाच्या कलम ६ च्या 
पोट- कलम (१ ) च्या खंड ( अ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन त्रिबंक नगरपरिषदेच्या नगरपालिका 
क्षेत्राच्या हद्दीमध्ये यासोबत जोडलेल्या अनुसूची अ मध्ये विनिर्दिष्ट केलेले क्षेत्र समाविष्ट करता यावे म्हणून फेरफार करीत आहे आणि अशा 
रितीने फेरफार केलेल्या नगरपालिका क्षेत्राच्या सुधारीत सीमा या सोबत जोडलेल्या अनुसूची ब मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे असतील असे जाहीर 
करीत आहे . 


भाग एक - अ - ( म . उ. वि .) - २६ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप - विभाग , फेब्रुवारी १४ , २०१४ / माघ २५, शके १९३५ 


___ अनुसूची अ 
त्रिबंक नगरपरिषदेच्या नगरपालिका क्षेत्रामध्ये समाविष्ठ करावयाची क्षेत्रे : 

गट नं . ३२९ इ. ३५८ , ३२७, ३२८ , ३२४ , ३२३, ३२५, ३२६, २९९ ( २), २९८ , ३१८ , ३२१, ३२२ (१ ), ( २ ), ३०१, ३०० , ३०२ ( अ) , ( ब ) , 
३०४ , ३१९ , ३१७, ३१६, २७२, ३०३, २७१ (१), ( २), ३५९, १८६ पैकी २७० , २६९, २६२, २६१, २६० , २५९, २४५, १८९, २९२, २४० पैकी 
२४४, २६८ , २६६, २६७, ३०५ , ३१५ , ३१४ , ३१०, ३११ ( अ), ३१२, ३१३ , २५८ , २६४ , २६३ , २५४, २५५ , २५६ , २५७, २५३, २५०, २५१, 
२५२, २४०, २४७, २४६, २९१, २९२ , २९३, २९६, २९७, २७२, २७३, २९०, ३०६ , ३०७, ३०८ , ३०९ . 


गट नं . ३४, ९, ११, १२, ३६१, ३४२, निलपर्वत , बिल्वतीर्थ, ३३, १४ , १५ , १६, १९, २० , २२, ३६३, ३६४ , ३६५ , ३५५ , ३५६, ३५० , 
३४९, ३४४, ३४५. 


गट नं . १०५, १०४ , १० , ३४ , १७, १५ , २३ , २४ , २५ , ३१, ३५ , ३६ , ३७ , ३८ , १८ , ३९ , ४० , ४१ , ३३ , ३२ , ३० , २७, २६ , २८ , २९ , 
६१, ४५ , ४६ , ४४ , ४७, ५५ , ५६, ५७, ४२, ४९ ( ब ), ५० , ५१, ५२, ५३, ५४ , ५८ , ५९, ६० , ६२ , ६३, ७१, ७२ ( २), ७३ ( १), ७४ , 
७० , ६४ , ४८ , ६५ , ६६, ६७, ६८ , ६९ , ७५, ७६, ७७, ९७, १२५ , १२७, १२६, १०२, १२८ , १०३ , १० , १२९ , १८५, १८६, १८४ , १८७, १८३ , 
१८९, १८८ , १०१, ९९, ९८ , १३१, १३०, १३५, १३६, १३७, १३८ , १९१, १९२ , १९३, १९०, २४०, १९४ , १७८ , १४० , १३९ , १४४ , १४५, १४६ , 
१४७, ९५ , ९६, ८४ , ९४ , १४८ , १४३ , १४२, १४१, १७७, १९६, १९५, २१३, २१४ , २१८ , २३७, २३८ , २३९ , २४० , २४१, २४२ , २३६ , १९८ , 
१७६, २११, २१२, २३५, २३९ , २१६, १७५ , १७४ , १७२, १७१, १७३, १७०, १४९, १५० , १५१, १५२, १५३, १५४ , १५५ , १६१, १६२, १६३ , 
१६५ , १६६, १६७, १६८, १६९ ( २), १५७ ( अ) ( ब), १६४ , २०० , २०१, २०२, २०३, १९७, २०४ , २०५ , २०६, २१० (१ ) ( २), २०८, २२४ , 
२२६, २१५ , २२३, २२५ , २२७, २१७, २०९, २२२, २२८ , २२० , २२१, २२९, २३३, २३४ , २३० , २३१, २३२, ८३, ८५, ८६, ९३, ९२, ९१, ८२ , 
८१, ७९, ७८ , ८० , ८८ , ८९, ९०, १५६, १५८, १५९, १६०, १७९ , १८०, १८१, १८२, १३२, १३३, २३४ , २९६ मौजे मेटघर किल्ल्याची शीव . 

अनुसूची ब 
वरील अनुसूची अ मध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या स्थानिक क्षेत्राचा समावेश केल्यानंतर त्रिबंक नगरपरिषदेच्या हद्दी : 

पूर्व. - गट नं. २३३, २२०, २३४, २३५, २३६ , २४१, २४२, २४०, २४४ , २५३, ३१७, ३०१ , ३२२ ( १) व त्यानंतर मौजे पेगळवाडी व 
मौजे अंजनेरी शीव . 


पश्चिम. - गट नं . ३४० , ३४१, ३४४ , ३४९, ३५०, २१, २२, २५ , २६ , ७४, ७५, ७६, ७८ व त्यानंतर मौजे सापगाव. मौजे तळेगाव 
दुमालाची शीव . 


उत्तर . - गट नं . ७८ , ८० , ८८ , ८९, ९० , १६२ , १६३, २०२, २०५ , २४३, २०६, २२६, २२७, २२८ , २२९ , २३० , २३१ , २३२ व त्यानंतर 
मौजे पिंपळद , मौजे तळवाडे यांची शीव . 

दक्षिण . — गट नं . ३४०, ३३१ , ३२९ ( ई), ३५८ , ३२७, ३२६, ३२१, ३२२ (१ ) व त्यानंतर मौजे मेटघर किल्ल्याची शीव . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


प्र . शं. शेटे , 
शासनाचे उप सचिव . 


टिप . - त्रिंबक नगरपरिषदेत समाविष्ट करावयाचे क्षेत्र दर्शविणारा नकाशा, जनतेला पाहण्यासाठी जिल्हाधिकारी , नाशिक आणि तहसीलदार , 
त्रिंबक व नगरपरिषद त्रिंबक यांच्या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेमध्ये उपलब्ध आहे . 


m 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, फेब्रुवारी १४, २०१४ / माघ २५, शके १९३५ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
G . T . Hospital Campus, New Mantralaya , 4th Floor, Mumbai 400 001 

dated 14th February 2014 . 

NOTIFICATION 


MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIPS ACT, 1965 . 


No. MUM - 1109/RM -468/CR -6 /UD - 17 . — Whereas, by Government, Proclamation Urban Development 
Department No. MUM - 1109 /RM -468 / C . R .6 /UD - 17 , dated the 25th October 2011 , published in the 
Maharashtra Government Gazette, Extraordinary Part- I- A central sub section , dated the 25th October 
2011, issued under sub - section (3 ) of section 3 read with sub -section ( 2) of section 6 of the Maharashtra 
Municipal Councils , Nagar Panchayats and Industrial Townships Act , 1965 (Mah . XL of 1965 ) 
(hereinafter referred to as “ the said Act ” ) the Government of Maharashtra had announced its intention 
to alter the limits of the Trimbak Municipal Council area in the Nashik District so as to include therein 
the areas specified in Schedule “ A " , appended hereto (hereinafter referred to as “ the said area ” ) ; 

And whereas , objection to the said proposal with was received by the Collector of Nashik rejected 
due to reason of objection not received within the specified time limit and forwarded to the Government 
of Maharashtra by letter No. KaKsha- 2 /napa - 2 /311 / 12 , dated 2nd April 2012 was in the opinion of the 
Government of Maharashtra , in - sufficient and invalid . 

And whereas, the Trimbak Municipal Council and other local authorities concerned have been 
consulted by the Government of Maharashtra as required by the proviso to sub - section ( 1) of section 6 
of the said Act . 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a ) of sub -section ( 1) of section 6 of 
the said Act , Government of Maharashtra hereby alters the limit of the municipal area of the Trimbak 
Municipal Council , so as to include therein the areas specified in the Schedule “ A ” appended hereto 
and declares that the revised boundaries of the Municipal area of the said Council, so altered shall be 
such as shown in the Schedule “ B ” appended hereto . 


псе 


CO 


vernm 


as 


Schedule “ A ” 


Aareas to be included in the Municipal area of the Municipal Council of Trimbak . — Gat No. 329E , 
358, 327 , 328 , 324 , 323 , 325 , 326 , 299 (2 ), 298 , 318 , 321, 322 ( 1 ), (2 ), 301, 300 , 302 (a ) (b ), 304 , 319 , 
317 , 316 , 272 , 303 , 271, (1 ) ( 2 ), 359 , 186 , of 270 , 269, 262, 261, 260, 259 , 245 , 189 , 292 , 240 of 244 , 
268, 266 , 267, 305 , 315 , 314 , 310 , 311 (a ), 312 , 313, 258 , 264 , 263, 254 , 255 , 256 , 257, 253 , 250 , 251, 
252 , 240 , 247 , 246 , 291, 292 , 293, 296 , 297 , 272 , 273, 290 , 306 , 307 , 308 , 309 . 

Gat No. 34 , 9 , 11, 12 , 361, 342 , Nilparvat, Bilwatirth , 33, 14 , 15 , 16 , 19, 20 , 22, 363, 364 , 365 , 355 , 
356 , 350 , 349 , 344 , 345 . 

Gat No. 105 , 104 , 10 , 34 , 17 , 15 , 23 , 24 , 25 , 31, 35 , 36 , 37, 38 , 18, 39, 40 , 41, 33 , 32, 30 , 27 , 26 , 28 , 
29, 61 , 45 , 46 , 44 , 47, 55 , 56 , 57, 42 , 49 (b ), 50 , 51, 52, 53 , 54 , 58, 59 , 60 , 62 ,63, 71, 72 ( 2), 73 ( 1), 74 , 70 , 
64 , 48 , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 75 , 76 , 77 , 97 , 125 , 127 , 126 , 102 , 128 , 103 , 10 , 129 , 185 , 186 , 184 , 187 , 183, 
189 , 188 , 101, 99 , 98 , 131, 130 , 135 , 136 , 137 , 138 , 191 , 192 , 193, 190 , 240, 194 , 178 , 140, 139 , 144 , 145 , 
146 , 147, 95 , 96 , 84 , 94 , 148 , 143 , 142 , 141, 177, 196 , 195 , 213 , 214 , 218 , 237, 238, 239 , 240, 241, 242 , 
236 , 198 , 176 , 211, 212 , 235 , 239 , 216 , 175 , 174 , 172 , 171, 173 , 170 , 149, 150 , 151, 152 , 153 , 154 , 155 , 
161, 162 , 163 , 165 , 166 , 167, 168 , 169 (2), 157 (a ) (b ), 164 , 200 , 201, 202 , 203, 197, 204 , 205 , 206 , 210, ( 1) (2), 
208 , 224 , 226 , 215 , 223 , 225 , 227 , 217 , 209 , 222 , 228 , 220 , 221, 229 , 233 , 234 , 230 , 231 , 232 , 83 , 85 , 86 , 
93 , 92 , 91 , 82 , 81, 79 , 78 , 80 , 88 , 89, 90 , 156 , 158 , 159, 160 , 179, 180 , 181, 182 , 132, 133, 234 , 296 , 
Boundaries of fort Metghar . 


ATT 5105 - 37 - ( 7 .3 . fq .) – P & - 837 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप - विभाग , फेब्रुवारी १४ , २०१४ / माघ २५, शके १९३५ 


Schedule “ B ” 


Boundaries of Trimbak Municipal Council after inclusion of the local area specified in the Schedule 
“ A ” Above : 

East. - Gat No. 233 , 220 , 234 , 235 , 236 , 241 , 242 , 240 , 244 , 253 , 317, 301, 322 ( 1), 

Mauje Pegalwadi and Mauje Anjaneari Shiv . 
West . — Gat No. 340 , 341, 344 , 349, 350 , 21 , 22 , 25 , 26 , 74 , 75 , 76 , 78 , Mauje Sapgaon , 

Mauje Talegaon Dumala Shiv . 
North . — Gat No. 78 , 80 , 88 , 89 , 90 , 162, 163, 202 , 205 , 243 , 206 , 226 , 227, 228 , 229, 230 , 231, 

232 , Mauje Pimpalad , Mauje Talwade Shiv . 
South . — Gat No. 340 , 331, 329 (E ), 358 , 327 , 326 , 321, 322 (1), Mauje Metghar Fort Shiv . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


P . S . SHETE , 
Deputy Secretary to Government. 


Note . — A plan showing the area to be included in the Trimbak Municipal Council is available for public 
inspection in the working hours and the office of the collector of Nashik , Tahsildar Trimbak OR Municipal 
Council Trimbak . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, फेब्रुवारी १४, २०१४ / माघ २५ , शके १९३५ 


ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन , २५ , मर्झबान पथ , फोर्ट , मुंबई ४०० ००१, दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१४ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१. 

क्रमांक झेडपीबी- २०१२ / प्र.क्र . ३३ /(१ )/ पं. रा . ५. - महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१ (१९६२ चा महा . पाच ) 
याचे कलम २५४ चे पोट - कलम ( १) चा खंड ( क ) तसेच कलम ४ चे पोट -कलम (१) या अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि 
त्याबाबतीत महाराष्ट्र शासनास समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन, याद्वारे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या 
स्तंभ ( ५ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेली स्थानिक क्षेत्रे , स्तंभ (६ ) मध्ये त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या दिनांकापासून नाशिक जिल्ह्यातून वगळण्यात येत 
आहे . 

अनुसूची 


अ क्र . 


जिल्हा 


गट 


स्थानिक क्षेत्र 


वगळण्याचा 
दिनांक 
( ६ ) 


___ (१) 


(२) 
नाशिक 


निवडणूक 
विभाग 
( ४ ) 
अंजनेरी 


(३ ) 
त्र्यंबकेश्वर 


त्र्यंबकेश्वर येथील गट नं . ९ ते १२ , 
१४ ते २०, २२ ते ४२, ४४ ते ८६ , 
८८ ते ९९, १०१ ते १०५, १२५ ते १३३ , 
१३५ ते १९८, २०० ते २०६, २०८ ते २१८ , 
२२० ते २४२ , २४४ ते २४७, २५० ते २६४ , 
२६६ ते २७३, २९० ते २९३, २९६ ते ३१९ , 
३२१ ते ३२९ , ३४३, ३४४ , ३४५ , ३४९ , 
३५० , ३५५, ३५६, ३५८ , ३५९ , ३६१ व 
३६३ ते ३६५ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


डॉ . नरेश गिते , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप - विभाग , फेब्रुवारी १४ , २०१४ / माघ २५, शके १९३५ 


ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग 
बांधकाम भवन , २५ , मर्झबान पथ, फोर्ट मुंबई ४०० ००१ , दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१४ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम , १९६१. 

क्रमांक झेडपीबी- २०१२ / प्र.क्र . ३३ /( २) /पं. रा. ५. - महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ (१९६२ चा महा. पाच ) 
यांच्या कलम ५ तसेच २५६ चे पोट -कलम (१ ) चा खंड ( ख ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि त्याबाबतीत महाराष्ट्र शासनास 
समर्थ करणाऱ्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून , महाराष्ट्र शासन, याद्वारे, सोबत जोडलेल्या अनुसूचीच्या स्तंभ (५ ) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेले 
स्थानिक क्षेत्रे , स्तंभ ( ६) मध्ये त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या दिनांकापासून नाशिक जिल्ह्याच्या त्र्यंबकेश्वर गटातून वगळण्यात येत आहे त्या 
दिनांक १४ फेब्रुवारी २०१४ पासून लागू होतील . आणि त्या प्रयोजनार्थ शासकीय अधिसूचना, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग , क्रमांक पीएसई 
१०९६ /प्र.क्र. ११४ /०५, दिनांक १९ सप्टेंबर १९९६ मध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा करीत आहे : 

उक्त अधिसूचनेच्या अनुसूचीमध्ये , नाशिक जिल्ह्याशी संबंधित नोंद ५ मध्ये त्र्यंबकेश्वर तालुक्याशी संबंधित स्तंभ (३ ) मधील नोंदी समोर 
स्तंभ ( ४ ) मध्ये “ त्र्यंबकेश्वर ” या शब्दाऐवजी पुढील मजकूर दाखल करण्यात येईल . 

त्र्यंबकेश्वर गट खालील स्थानिक क्षेत्र वगळून 
“ सोबतच्या तक्त्यातील स्तंभ ५ येथे नमूद केलेले क्षेत्र ” . 

अनुसूची 
___ अक्र . जिल्हा गट निर्वाचक 

स्थानिक क्षेत्र 

वगळण्याचा 
गण 

दिनांक 
___ (१) (२) (३) ( ४ ) 

( ६ ) 
नाशिक त्र्यंबकेश्वर देवगाव त्र्यंबकेश्वर येथील गट नं . ९ ते १२ , 

१४ ते २० , २२ ते ४२ , ४४ ते ८६ , 
८८ ते ९९, १०१ ते १०५, १२५ ते १३३, 
१३५ ते १९८, २०० ते २०६, २०८ ते २१८ , 
२२० ते २४२, २४४ ते २४७, २५० ते २६४ , 
२६६ ते २७३, २९० ते २९३, २९६ ते ३१९ , 
३२१ ते ३२९ , ३४२, ३४४, ३४५, ३४९ , 
३५० , ३५५, ३५६, ३५८ , ३५९ , ३६१ व 
३६३ ते ३६५. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


डॉ . नरेश गिते, 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, फेब्रुवारी १४ , २०१४ / माघ २५ , शके १९३५ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 


Bandhakam Bhavan , 25 Marzban Path , Fort, Mumbai 400 001, dated 14th February 2014 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYATS SAMITIS ACT, 1961. 


No. ZPB - 2012 /CR - 33 /( 1)/PR -5 . — In exercise of the powers conferred by clause (a ) of sub -section ( 1 ) 
of section 254 read with sub -section ( 1) of section 4 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat 
Samitis Act, 1961 (Mah . V of 1962), and of all other powers enabling it in this behalf , the Government 
of Maharashtra hereby excludes from the Nashik District the local areas specified in column ( 5 ) of the 
Schedule appended hereto , with effect from the date mentioned in column (6 ) thereof : 


Schedule 


Sr. No. 


District 


Block 


Local Areas 


Electoral 
Division 

( 4 ) 


Date of 
Exclusion 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(5 ) 


(6 ) 


1 


Nashik 


Anjaneri 


Tramba 
keshwar 


Trambakeshwar Gat No. 9 to 12 
14 to 20 , 22 to 42 , 44 to 86 , 
88 to 99 , 101 to 105 , 125 to 133 , 
135 to 198 , 200 to 206 , 208 to 218 , 
220 to 242, 244 to 247 , 250 to 264 , 
266 to 273 , 290 to 293 , 296 to 319 , 
321 to 329 , 342 , 344 , 345 , 349 , 
350, 355, 356 , 358 , 359, 361 and 
363 to 365 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


DR . NARESH GITE , 
Deputy Secretary to Government . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , फेब्रुवारी १४ , २०१४ / माघ २५ , शके १९३५ 


RURAL DEVELOPMENT AND WATER CONSERVATION DEPARTMENT 


Bandhakam Bhavan , 25 Marzban Path , Fort, Mumbai 400 001, dated 14th February 2014 

NOTIFICATION 


MAHARASHTRA ZILLA PARISHADS AND PANCHAYATS SAMITIS ACT, 1961. 


No. ZPB - 2012 /CR - 33 /( 2 )/PR -5 . - In exercise of the powers conferred by clause (b ) of sub -section ( 1 ) 
of section 256 read with section 5 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961 
(Mah . V of 1962) and of all other powers enabling it in that behalf, the Government of Maharashtra 
hereby excludes from the Trambakeshwar Block of Nashik District the local areas specified in column 
(5 ) of the Schedule appended hereto , with effect from the day of 14th February 2014 ; and for that 
purpose amends the Government Notification , Rural Development and Water Conservation Department, 
No. PSE - 1096 /CR - 114 /05 , dated the 19th September , 1996 as follows, namely : 


In the Schedule appended to the said notification , In entry 5 relating to Nashik District , against 
entry in column ( 3 ) relating to Trambakeshwar Taluka, in column (4 ), for the words “ Trambakeshwar 
Block ” the following shall be substituted , namely : 

Trambakeshwar Block excluding the following local areas : 


“ area specified in column 5 in Schedule appended . ” 


Schedule 


Sr. No. 


District 


Block 


Local Areas 


Electoral 
College 

( 4 ) 


Date of 
Exclusion 


- (1) 


(2 ) 


(3 ) 


(5 ) 


( 6 ) 


1 


Nashik 


Devgaon 


Tramba 
keshwar 


Trambakeshwar Gat No. 9 to 12 , 
14 to 20 , 22 to 42 , 44 to 86 , 
88 to 99, 101 to 105 , 125 to 133 , 
135 to 198 , 200 to 206 , 208 to 218 , 
220 to 242, 244 to 247 , 250 to 264 , 
266 to 273, 290 to 293 , 296 to 319 , 
321 to 329 , 343 , 344 , 345 , 349 , 
350 , 355 , 356 , 358 , 359 , 361 and 
363 to 365 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


DR . NARESH GITE , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


